लिपिक संवर्गात गट-ड कर्मचा-यांमधून 
पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची मर्यादा 
संवर्ग संख्येच्या २५ टक्‍के वरून ५० टक्के 
पर्यंत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र- संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/ आ.पु.क 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १० मार्च, २०२२. 


संदर्भ = शासन निर्णय, संकिर्ण२०१५/ प्र.क्र.५७/२०१५/ वि.सु-१, दि. १४.०१.२०१६ 
संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या 
उल्लेखाबाबतचा परिच्छेद.क्र.४ वगळण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०३१०१५२०३०७६०५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासनाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, au=FINANCE 


RA MA KA NT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

25.4.20=927F16b596a8513/04b6219 1664 1 eefd 1bb6b4367c467eb0 
b061a30ce41baBec, 
pseudonym=ADSBA171C66095 1 BAQBF959863A4808251FBFDS8, 
serialNumber=175D8C74402686B296B9A00D70E6C51C0711C3609 
74050D297FD3F96075BFCAE, cn=RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE 
Date: 2022.03.10 15:22:08 +-05'30' 

(र. शि. घाटगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद /विधानसभा, मुंबई. 
२. महाराष्ट्र विधानसभा /विधान परिषद यांचे सर्व सदस्य. 
३. मा.राज्यपालांचे सचिव 
४. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
५. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक. 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 
७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
८. सर्व सह सचिव /उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 


